RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


जात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक १] 


गुरुवार , जानेवारी १० , २०१९ / पौष २०, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 
जिल्हाधिकारी , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक गृह / का . १/ टे.३ /विकाअ/ वशी-८१/ २०१ ९.- जिल्हाधिकारी पालघर , जिल्हा पालघर ह्या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील ७६ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत . ही नियुक्ती 
सामान्यतः आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
अस्तित्वात राहील. तसेच जिल्हाधिकारी, पालघर यांस विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , 
कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 
१. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती “ मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही 
मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्या शिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहीत रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा. 
मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरिता “ विशेष कार्यकारी 
अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र 
असेल. 

( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर/ दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा. तथापि, त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा 
उल्लेख करू नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

( चार) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित 


राहू नये. 


( पाच ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी “ उत्त्पन्नाचे प्रमाणपत्र ” देऊ नये. 

( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
संबंधित तहसिलदार यांचेकडे तात्काळ परत करावे, अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर 
विशेष कार्यकारी अधिकारी याने साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांच्या विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल. 

( १) 
भाग एक ( को.वि.पु.) - १-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १०, २०१९ /पौष २०, शके १९ ४० 


( सात ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर 
ती आपोआप संपुष्टात येईल. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचे विरुद्ध गुन्ह्याची 
नोंद आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt ) जाहीर केले असल्यास , त्याचप्रमाणे कोणत्याही 
कारणाशिवाय सुद्धा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


तालुका 
( २ ) 


( १) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


वसई 


श्री . अनंतकुमार हनमंतराव वळसंगे 


२ 


वसई 


श्रीम.संजना संजय गुरव 


३ 


वसई 


४ 


वसई 


श्री . विजय जगन्नाथ भोईर 
श्री . जावेद महमद युसूफ शेख 
श्री . निनाद मोरेश्वर म्हात्रे 


५ 


वसई 


६ 


वसई 


श्री . बाळू पांगा भोईर 

अच्युत विठ्ठल जोशी 


७ 


वसई 


श्री . 


८ 


वसई 


श्री . मंगेश अनंत काटेला 


वसई 


श्री . सुचित अरविंद म्हात्रे 


१० 


वसई 


श्रीम. पुजाविजय जाधव 


. 


. 


रा. १०६, न्यू सागर अपार्टमेंट, समर्थ रामदास नगर, 
नवघर, ता . वसई, जि . पालघर. 
रा. ए / ०२, गुरूकृपा, समर्थ रामदास नगर, 
नवघर , ता . वसई. जि . पालघर. 
मु . खंबाळा , पो . अर्नाळा, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . बोळींज , बंदरपाडा, पो . विरार ( प.), ता. वसई, जि . पालघर 
मु . दरपाळे, वडवली, ता. वसई , जि . पालघर 
मु . वडघर , पो . सायवन , ता . वसई, जि . पालघर 
रा . १०२, सोनम अपार्टमेंट , बोळेश्वरी रोड , बोळींज , 
ता . वसई, जि . पालघर . 
मु . भारोळ , पो . खानिवडे, ता . वसई , जि . पालघर 
मु . पेल्हार , अरविंद निवास, विश्वकर्मा बागेसमोर , 
ता . वसई, जि . 

पालघर . 
रा . रूम नं . सी -२०२, पहिला मजला, राधानगर सोसायटी , 
विर सावरकर मार्ग, विद्यामंदिर शाळेजवळ , गोपचर पाडा, 
विरार ( पू.), ता . वसई, जि . पालघर. 
मु . मेढे, पो . सायवन , ता . वसई, जि . पालघर 
मु . सकवार , पो . खानिवडे, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . सकवार, पो . खानिवडे, ता . वसई , जि . पालघर 
रा . बी / १, साईदर्शन संयुक्तानगर , आचोळे क्रॉस रोड, 
नालासोपारा , ता . वसई, जि . पालघर. 
रा. बी / १७, परिश्रम को - हौ . सोसायटी , ओमनगर , अंबाडी रोड, 
वसई (प .), ता . वसई , जि . पालघर . 
रा. बी / २०७, साई धारा अपार्टमेंट , राजनगर संकुल, 
अलकापुरी रोड, आचोळे, नालासोपारा, ता . वसई, जि . पालघर . 
रा. १७, शिवराई, महेश पार्क , तुळींज रोड, नालासोपारा ( पू.), 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा. बी / २०२, न्यू सौरभ अपार्टमेंट, मैत्री पार्क , अंबाडी रोड , 
वसई (प .), ता . वसई, जि . पालघर . 
मु . तरखड , पो . वसई, ता . वसई, जि . पालघर 


वसई 


श्री . प्रविण जयराम पाटील 


१२ 


श्री . प्रसाद रविंद्र पाटील 


, 


वसई 
वसई 


१३ 


श्री . विकास बबन बरफ 


१४ 


वसई 


श्रीम . स्मिता जितेंद्र हजारे 


१५ 


वसई 


श्री . अनिकेत रघुनाथ सावंत 


१६ 


वसई 


श्री . हेमंत मधुकर पवार 


. 


१७ 


वसई 


श्री . रोहन शिरीष चव्हाण 


१८ 


वसई 


श्री . गौरव ईश्वर घेवडे 


१ ९ 


वसई 


श्री . विजय काशिनाथ पाटील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १०, २०१९ /पौष २०, शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची ( चालू ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२० 


वसई 


श्री . प्रविण प्रमोद देवधर 


२१ 


वसई 


श्रीम. मंजिरी मेहुल पंड्या 


२२ 


वसई 


श्रीम . भाग्यश्री चारुदत्त वैद्य 


२३ 


वसई 


श्री . प्रभाकर गोविंद नाईक 


२४ 


वसई 


श्री . कमलेश आत्माराम काकडे 


२५ 


वसई 


श्री . विनोद जयरामपंत श्रीरामवार 


२६ 


श्री . प्रदिप हरी खरपडे 


वसई 
वसई 


श्री . विश्वास लक्ष्मण सावंत 


२८ 


श्रीम . प्रविणा प्रविण कांबळे 


वसई 
वसई 


२ ९ 


श्री . योगेश देवीलाल चोबिसा 


३० 


वसई 


श्री .विशाल गोपाळ पाटील 


रा. ई-२०२, श्रीहरी प्रसाद सोसायटी, तुळींज, नालासोपारा (पू.), 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा. बी -२०७, सागररत्न को - ऑप. हौ . सो ., पंडितवाडी, 
विरार ( पू.), ता . वसई, जि . पालघर . 
रा . डी-६०२, कृष्णा गॅलेक्सी, विवा वृंदावन कॉम्प्लेक्स , 
विरार ( प.), ता . वसई, जि . पालघर . 
मु . उमराळे, पो . नालासोपारा, ता. वसई, जि . पालघर 
रा . आंबेडकर नगर , टाकी रोड, आंबेडकर स्मारकाजवळ , 
नालासोपारा ( पू.), ता. वसई, जि . पालघर . 
रा. गुलमोहर हेरीटेज, बी -७०३, श्रीप्रस्था , नालासोपारा ( प.), 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा . रामनगर, पापडी, वसई (प.), ता . वसई, जि . पालघर 
रा . बी-१०३-१०४, गौरी दर्शन, गजानन नगर, तुळींज रोड , 
नालासोपारा (पू.), ता . वसई , जि . पालघर. 
रा . सुमती निवास, हेटकर आळी, वसई, ता . वसई, जि . पालघर 
रा. सी / ३०४ , मधुबन टाऊनशिप, गोखिवरे, 
वसई ( पू.), ता . वसई , जि . पालघर . 
मु . पो . पारोळ , ता . वसई, जि . पालघर 
रा . ए-४०४, नालंदा अपार्टमेंट, चाण्यक्य नगरी , समेळपाड , 
नालासोपारा ( प.), ता . वसई, जि . पालघर . 
रा. सी -१०२, राहुल अपार्टमेंट , आचोळे रोड, नालासोपारा (पू. ), 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा . बी / ४ , साई आधार नगर, वेल्फेअर सोसायटी, आचोळे रोड , 
नालासोपारा, ता . वसई, जि . पालघर . 
रा. ए / २०२,हितेन को - ऑप. हौ. सोसायटी, फुलपाडा रोड , 
विरार (पू.), ता . वसई, जि . पालघर. 
रा .लिओ को - ऑप. हौ . सोसा . लि ., एव्हरशाईन सिटी , 
नालासोपारा (पू.), ता. वसई, जि . पालघर . 
रा. बी / १/ ११२, गिरनार महल , विशालनगर, अंबाडी रोड, 
वसई ( प.), ता . वसई, जि . पालघर . 
रा. पांडूरंग चेदवणकर चाळ, नवघर, ता . वसई, जि . पालघर 
रा . सिद्धार्थ नगर, किल्ला रोड, वसई, ता . वसई, जि . पालघर 
रा. पारोळ , ता . वसई, जि . पालघर 
मु . पोमण, पो . कामण , ता . वसई, जि . पालघर 
रा . जेरोम स्मृती , मा . गो. मार्ग, फातिमा कॉन्व्हेंट जवळ, चुळणे, 
वसई रोड , ता . वसई, जि . पालघर . 


३१ 


वसई 


श्री .विशाल वसंत विचारे 


३२ 


वसई 


श्री . सचिन जोगेंद्रप्रसाद चौबे 


३३ 


वसई 


कु .शितल जनार्दन कातकर 


३४ 


वसई 


श्री . अमूल विजय पिंपळे 


. 


३५ 


वसई 


श्री . पुरषोत्तम गोविंद खेतम 


. 


६ 


वसई 


श्री.नंदकिशोर शंकर जावकर 


my 


३७ 


वसई 
वसई 


श्री . शशीभूषण गुल्लूप्रसाद शर्मा 
श्री . अरुण रामचंद्र घायवट 


३८ 


३ ९ 


वसई 


श्रीम . निवेदिता नरेंद्र पाटील 


४० 


श्री . विवेक नामदेव भोसकर 


वसई 
वसई 


४१ 


श्री . थॉमस जेरोम डिऑब्रिओ 


भाग एक ( को.वि.पु. ) १-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १०, २०१९ / पौष २०, शके १९ ४० 


अनुसूची ( चालू ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४२ 


वसई 


श्री . कैलास निकलस अल्मेडा 


४३ 


वसई 


श्री . जॉन जोसेफ कोलासो 


४४ 


वसई 


श्री . परेश गणेश कोंडविलकर 


४५ 


वसई 


श्री . धीरज बाबूलाल वाडले 


४६ 


वसई 


श्री . मनोज प्रभाकर घरत 


४७ 


वसई 


श्रीम. विदुला विद्यानंद पवार 


४८ 


वसई 


श्रीम . अपर्णा पद्माकर पाटील 


४ ९ 


वसई 


श्री . भूमिष दिनानाथ सावे 


५० 


वसई 


श्री . ललित पुनमचंद जैन 


रा. चिक हाऊस , माणिकपूर तलाव , तलखल , 
वसई, ता . वसई, जि . पालघर . 
रा . रॉबिन बंगलो, स्टेला स्टॉप, मायकल कोलासो मार्ग, 
बरामपूर , वसई (प.), ता . वसई , जि . पालघर . 
रा. बाबा निवास चाळ , काजुपाडा, तुळींज रोड, नालासोपारा , 
ता . वसई, जि . पालघर. 
रा . ए / १०३, सुराम कॉम्प्लेक्स, आझाद रोड, रमेदी , 
वसई , ता . वसई, जि . पालघर . 
रा . बी / २०२, गोपाळधन अपार्टमेंट , होळी बाजार, घरतवाडी, 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा . बी / २०८, सिटी पॅलेस, गुरू नानक नगर, जैन मंदिरासमोर , 
अंबाडीरोड, वसई, ता . वसई, जि . पालघर . 
रा. ३०५, न्युवॉन स्कॉय, कौल हेरिटेज सिटी , बाभोळा , वसई, 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा. बी/ १०१, बि . क्र .२, वर्धमान नगर, तुळींज, नालासोपारा ( पू.), 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा . पुनमचंद बंगला, जैनविला शनिमंदिराजवळ, रमेदी , 
ता . वसई, जि . पालघर . 
री. ईसी-६५ , ए/ ३०१, मंगलधारा, मंगलचरण को - ऑप. हौ . सोसा., 
एव्हरशाईन सिटी, वसई (पू.), ता. वसई, जि . पालघर. 
रा. ए / ००१, सॅविओ अपार्ट ., महाविर मेडीकल जवळ , 
एव्हरशाईन सिटी , वसई, ता . वसई , जि . पालघर . 
रा. उक्किन विला, अलफोन्सा चर्च रोड, भरमपूर , वसई ( प.), 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा. स्वागत २, बी / २०३, ओम नगर, अंबाडी रोड, गणेश मंदिर जवळ , 
वसई ( प.), ता . वसई, जि . पालघर . 
रा . ए-३०१, जासपर अयप्पा मंदिर रोड, वसई (प. ), 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा . बी -१०४, धुरी कॅम्पस सन सिटी, वसई (प.), 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा . २०१, धनालाभ धनराज पार्क , न्यु . ब-हामपूर , वसई, 
ता . वसई, जि . पालघर . 
रा. एव्हरशाईन सिटी, ईसी-४ , ए-००४ , कोलंवोको ऑफ सोसायटी , 
वसई ( पू.), ता . वसई, जि . पालघर. 
रा. ए / ५०१, ग्लोरी बिल्डिंग , विवा गोकुळ कॉम्प्लेक्स , 
गोकुळ टाऊनशिप, विरार ( प.), ता . वसई, जि . पालघर . 


वसई 


श्रीम . सकिना फेजल नुरानी 


५२ 


वसई 


श्री . उदय विजया शेट्टी 


. 


५३ 


वसई 


श्री . जॉर्ज डॅनीयल उक्किन 


५४ 


वसई 


श्री . मनोती सतिश नारायण 


. 


५५ 


वसई 


श्रीम . पद्मादिवेकरण कूरुप 


वसई 


श्रीम .सिमरनजीत कौर कोहली 


वसई 


श्री . प्रशांत कुमार मनीयेरी 


. 


वसई 


श्री . प्रशांत रघुनाथ खोत 


५ ९ 


वसई 


श्री . रामकृष्ण लक्ष्मीकांत साबत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १०, २०१९ /पौष २०, शके १ ९ ४० 


५ 


अनुसूची ( समाप्त ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


६० 


वसई 


६१ 


वसई 


श्रीम. सुहासिनी संजय घरत 
श्री. पंकज तुकाराम पाटील 
श्री . जयेश रघुनाथ आव्हाड 


~ 


६२ 


पालघर 


६३ 


पालघर 


श्रीम . कामिनी जय रानडे 


६४ 


पालघर 


श्री . पराग देवराम राणे 


६५ 


पालघर 


श्री . कुंदन अनंत चौधरी 
श्री . सचिन धनेश्वर मेर 


६६ 


पालघर 


६७ 


पालघर 


रा . रानगाव , कोल्हार , ता . वसई, जि . पालघर 
रा. ९ ३ / १, उमेळमान, ता . वसई, जि . पालघर 
रा. प्लॉट नं. ३३, वृंदावन बंगला, टेभोंडे रस्ता, 
ता ., जि . पालघर 
रा . वेवूर, हनुमान टेकडी, ता., 

जि . पालघर 
रा. नांदगांव, ता ., जि . पालघरता 
रा . माहिम- दुगारी, ता., जि . पालघर 
रा. मुरबे, ता ., जि . पालघर 
रा . मनोर , ता ., 

जि . पालघर 
रा . उनभाट , पो . दांडी, ता . जि . पालघर 
मु . कु ., ( भोईरपाडा), ता. विक्रमगड, जि . पालघर 
मु . शेलपाडा, पो . उटावली, ता. विक्रमगड, जि . पालघर 
मु. पो. ओंदे, ता. विक्रमगड, जि . पालघर 
मु . आपटी खुर्द , पो. वसूरी, ता. विक्रमगड , जि . पालघर 
मु. पो . देहर्जे, ता . विक्रमगड , जि . पालघर 
मु . पो . सुकसाळे, ता . विक्रमगड , जि . पालघर 
मु . पो . विक्रमगड, ता . विक्रमगड, जि . पालघर 
मु . पो . पोशेरी, ता . वाडा, जि . पालघर 


६८ 


पालघर 


६ ९ 


श्री . रविंद्र भालचंद्र घोलप 
श्री . विशाल महेंद्र धर्माधिकारी 
श्री . योगेश रामु गुरोडा 
श्री . राजाराम धोंडू ढोणे 
श्री.संजय सदानंद सांबरे 


विक्रमगड 


७० 


विक्रमगड 


. 


७१ 


विक्रमगड 


७२ 


विक्रमगड 


श्रीम . स्वरा स्वप्नील पाटील 


७३ 


विक्रमगड 


श्री . विजय शंकर औसरकर 


७४ 


विक्रमगड 


७५ 


विक्रमगड 


श्री . मधुकर पांडुरंग चौधरी 
श्री . पुंडलिक विठ्ठल भानुशाली 
श्री . राजू शंकर दळवी 


७६ 


वाडा 


पालघर , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१९ . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे, 
जिल्हाधिकारी, पालघर , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


